जलआलेखन सर्व्हेक्षण व संशोधन (३०५६ ००५५) 
या योजनेसाठी सन २०१८-१९ मध्ये 
अर्थसंकल्पीत रू.५० लक्षपैकी रू.३५ लक्ष खर्च 
करण्यास महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डास मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी ०७१८/प्र.क्र.१२७/बंदरे-२ 
गृह विभाग, मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३१ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा :-१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
ममेबो/जआ/लेखा/70१॥/॥५॥ -A-2092-98/028, दिनांक २१.०७.२०१८ 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे पत्र क्र. ममेबो/ 
लळेखा-१/प्रस्ताव २०१८-१९/१०४४, दिनांक २४.१०.२०१८ 


शासन निर्णय :- 

जलआलेखन सर्व्हेक्षण व संशोधन या योजनेकरिता सन २०१८-१९ मध्ये अर्थसंकल्पित 
करण्यात आलेल्या रु. ५० लक्ष तरतुदीपैकी ७०% च्या मर्यादेत रु. ३५ लक्ष (रु. पस्तीस लक्ष) इतकी 
तरतूद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांना खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
२. सदर निधी नियमाप्रमाणे खर्च करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 
मेरीटाईम बोर्ड यांची राहील. 
३. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. बी-३, SURAT क्र. ३०५६-देशांतर्गत जल वाहतुक, 
(१९०), सार्वजनिक उपक्रम व इतर उपक्रमांना सहाय्य, (०१) सागरी मंडळास (मेरीटाईम बोर्डास) 
सहायक अनुदान, (09)(02) जलआलेखन सर्व्हेक्षण व संशोधन (राज्ये) (योजनांतर्गत) (३०५६ ००५५), 
३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर)” या ळेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 
४. यावितरीत करावयाच्या तरतुदीकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून लेखाधिकारी, 
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 
मेरीटाईम बोर्ड हे राहतील. 
५. सदर Weel वित्त विभागाच्या दि.०२.०४.२०१८ च्या शासन परिपत्रकासोबतच्या 
परिशिष्टातील अ.क्र.८ मधील १ ते १० अटींची पूर्तता होत असल्याची खात्री करण्यात आली आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी ०७१८/प्र.क्र.१२७/बंदरे-२ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८१०३११४५१२३०३२९ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by Ashok Hanmanlu Damayyawa! 
Government Of Mah 


Dig yyawar 
DN: c=IN, o=* arashtra, ou=Home Department, 
n mM n 1 postalCode=400032, 5 | 


t=Maharashtra, 
2.5.4.20=2bd0dc6138e4f3c999761 6b47f0dc918cd47 1 5f466afd0623c8433 
97ffc06a09, 


Damayyawar terrier alae 
(अ. ह. दमय्यावार) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 
२) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
४) वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५) नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई 
७ अवर सचिव, बीयुडी-१, गृह विभाग. 
८) निवडनस्ती(बंदरे-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


